कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी सेवाग्राम वर्धा 


सन २०१९-२० मधील सहायक अनुदानाचा 
पहिला हप्ता मंजूर करणेबाबत. 
(सशर्त अनुदान) 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीआयए-२०१९/प्र.क्र.८०/१९/शिक्षण-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन संकुल, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक रोड, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : 03 जुले, २०१९. 


वाचा: संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवंस/सहायक 
अनु.पहिलाहप्ता/कहेसासेवर्धा/२०१९-२०/आय-३/६१०१/१९, दिनांक २०.०४.२०१९. 


प्रस्तावना : 


कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, सेवाग्राम, वर्धा या संस्थेकरिता सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाने रुपये ३६,७५,६९,०००/- (अक्षरी रुपये छत्तीस कोटी पंचाहत्तर लक्ष 
एकोणसत्तर हजार फक्त) एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित केलेली आहे. सदरची तरतूद ३६ सहायक 
अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय : 


वित्त विभागाने दिलेल्या निदेशानुसार पहिल्या हप्त्यापोटी रुपये ८,८३,७५,०००/- (अक्षरी 
रुपये आठ कोटी त्र्याऐंशी लक्ष पंचाहत्तर हजार फक्त ) एवढी रक्‍कम सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षात संस्थेस वितरीत करण्यास शासन या आदेशान्वये मंजूरी देत आहे. सदरची रक्‍कम ही 
२०१९-२० साठी प्रस्तावित केलेल्या कॅशफ्लोच्या मर्यादेत आहे. 


२. उक्त सहायक अनुदानाच्या रकमेचे प्रदान तात्पुरते असून सन २०१९-२०२० या वित्तीय 
वर्षात झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे अंतिम समायोजन करण्याच्या, खर्चापेक्षा जास्त सहायक 
अनुदानाची रक्कम प्रदान केल्यास जास्तीची रक्‍कम संस्थेकडून वसूल करण्याच्या तसेच या सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. संस्थेचे 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 
शासनास सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीआयए-२०१९/प्र.क्र.८०/१९/शिक्षण-१ 


३. यासाठी होणारा खर्च २०१९-२० या वर्षासाठी खालील दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून करण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक एस-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५-वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५- विषम चिकित्सा 
(०२) - अध्यापन रुग्णालय व अध्यापक वैद्यकीय संस्थांना, 

सहायक अनुदाने, Saray, देणग्या, 
(०१) (०२)- कस्तुरबा आरोग्य संस्थेस सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५%) 
(कार्यक्रम) 
३६ सहायक अनुदान (वेतन) (२२१०जी ४११) 


४. उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुदानाची रक्‍कम वर्धा येथील कोषागारातून काढून संबंधीत 
संस्थेस प्रदान करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक, वर्धा यांना * आहरण व संवितरण अधिकारी ” 
म्हणून घोषित करण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र. खर्चानि/१००६/प्र.क्र.१/ 
अर्थोपाय, दिनांक २०.०४.२००६ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार व 
वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०३११४३३५१८१३ असा आहे. हा BTS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S H R | N | VA S Die st=Maharash 


tra, 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4 
ce1798644845edd3b3fbS5ef54c305 162, 


postalCode=400001, 

street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

serialNumber=30ec04f686f0e87515c68a42bc5 

df9353cBaf939ef1a35539184495da3e943c6, 
A O KOTWA | ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

cn=SHRINIVAS PUNDALIKRAO KOTWAL 

Date: 2019.07.03 13:15:34 +05'30' 


(डॉ.श्रीनिवास कोतवाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित, 
१. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
२. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर. 
३. महालेखापाल 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीआयए-२०१९/प्र.क्र.८०/१९/शिक्षण-१ 


४. सचिव, आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नवी दिल्ली, 
५. अध्यक्ष, कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, सेवाग्राम, वर्धा, 

६. जिल्हा शल्य चिकीत्सक, वर्धा, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा, 
८ 
९ 


वित्त विभाग (व्यय १३) / अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई, 
. अवर सचिव (dy), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
qo, प्रधान सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवडनस्ती (शिक्षण १) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीआयए-२०१९/प्र.क्र.८०/१९/शिक्षण-१ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीआयए-२०१९/प्र.क्र.८०/१९/शिक्षण-१, 


दिनांक : ०३ जूलै, २०१९चे विवरणपत्र-अ 


कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, सेवाग्राम वर्धा या संस्थेला सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्याबाबतच्या 
अटी व शर्ती 


१) 


सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम संस्थेचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी वापरण्यात यावी. तसेच 
सदर अनुदानाची रक्‍कम या व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनार्थ वापरावयाची असल्यास त्यासाठी 
केंद्र शासनाची मान्यता आवश्‍यक आहे. अशी मान्यता अपवादात्मक परिस्थितीत देता 
येईल. 

अनुदानाची रक्‍कम ज्या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर केली असेल त्या वित्तीय वर्षाच्या अखेरपर्यंत 
पूर्ण वापरण्यात यावी. प्रत्येक वर्षीच्या अखेरीस उरळेली रक्‍कम केंद्रशासनाची मान्यता 
घेतली नसेल तर संस्थेने शासनास परत करावी. 


संस्थेने सहाय्यक अनुदान वापरण्याची प्रगती व केलेला प्रत्यक्ष खर्च याबाबत तपशील 
शासनाला प्रत्येकी तिमाहीला सादर करावा . 


केंद्रशासन व राज्य शासनाच्या संमती शिवाय सहाय्यक अनुदानाच्या रकमेतून 
मिळविलेल्या संपत्तीची विल्हेवाट संस्थेने लावू नये संपत्तीबाबतचे विवरणपत्र संस्थेने 
शासनाला सादर करावे. 


सहाय्यक अनुदानाचा पुर्ण वापर झाल्यानंतर सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले 
खालील लेखे संस्थेने शासनाला सादर करावेत. 


अ) सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम ज्या प्रयोजनार्थ मंजूर करण्यात आळी आहे त्याच 
कारणासाठी वापरली याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


ब) तपासणी केलेले वार्षिक खर्चाबाबतचे जमा व खर्च दर्शविणारे विवरणपत्र व वार्षिक 
ताळेबंद यामध्ये प्रत्येक बाबींचे होडयुल वेगळे असावेत. 


संस्थेच्या अध्यक्षांनी सदर सहाय्यक अनुदानाच्या रक्कमेचा वापर करण्याअगोदर संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्याकडे कोऱ्या कागदावर बॉण्ड करून घ्यावा. 
त्यावरील स्टॅम्प डयुटीचा खर्च राज्य शासन करेल. 


संस्थेने सदर सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम पूर्णपणे वापरली याबाबतचे विनियोजन 
प्रमाणपत्र सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महीन्याच्या आत सादर करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीआयए-२०१९/प्र.क्र.८०/१९/शिक्षण-१ 


८) कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, सेवाग्राम, वर्धा ही संस्था भ्रष्टाचार व्यवहारामध्ये समाविष्ट नाही 
असे प्रमाणित करण्यात यावे. 


९) संस्थेने सहाय्यक अनुदानाच्या खर्चाबाबतचे लेखे महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य किंवा 
त्यांच्या प्रतिनिधी किंवा तसेच संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना 
तपासण्यासाठी जेव्हा आवश्‍यक असेल तेव्हा उपलब्ध करून द्यावीत. 


qo) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी, सर्व अटी व शर्तीचे पालन झाले आहे व 
संस्थेने सादर करावयाच्या अनुपालन अहवालाबाबत लक्ष ठेवावे. 


११) संस्थेने वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील सर्व पदे सेवायोजन 
कार्यालयाकडे अधिसूचित करून त्यांच्यामार्फत भरणे आवश्‍यक आहेत. अन्यथा आपल्या 
संस्थेस देण्यात येणारे सहाय्यक अनुदान थांबविण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


